नागपूर जिल्हयातील नरखेड तालुक्यातील नमूद 
पूर पुनर्वसित गांवाकरीता सी सी रस्ते व नाली 
बांधकाम करणेसाठी सुधारीत प्रशासकीय मान्यता 
देणेबाबत 
महाराष्ट्र शासन 
महसुल व वन विभाग 
सुधारीत शासन निर्णय क्रमांकः एलएफडी २०२०/प्र.क्र.६३/र-१२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: १६ ऑक्टोबर, २०२३ 
वाचा - 
१) महसुल व वन विभाग शासन निर्णय क्र. एहएफडी २०२०/प्र.क्र.६३/र-१२, दि.१२/०५/२०२२ 
२) विभागीय आयुक्‍त, नागपूर यांचे पत्र क्र. मशा/ कार्या-७(३)/प्र.क.५८/२०२०, दि.०३/०५/२०२३ 


शासन निर्णय - 

वर्धा नदीला सन जुले १९९१ मध्ये अतिवृष्टीमुळे महापूर आला होता. त्यामध्ये बाधित झालेल्या 
कुटूंबाचे पुनर्वसन करण्यासाठी शासनाने दि.२१/४/१९९२ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता प्रदान करण्यात 
आली असून शासन निर्णय दि.१२/०५/२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये पुनर्वसित गावातील नागरी सुविधा 
कामांच्या प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली होती. सदर प्रशासकीय मान्यतेमधील मौजे सहजापूर व 
नायगाव धोटे हे गाव पुनर्वसित नसल्याने ही गाव वगळण्यात येत आहेत. त्यामुळे या गावाच्या पुनर्वसित 
नागरी सुविधेसाठी दिलेला निधी शासनास प्रत्यार्पित करण्यात यावा. विभागीय आयुक्त, नागपूर यांनी 
दि.०३/०५/२०२३ यांच्या विनंतीनूसार नरखेड तालुक्यातील पूरपुनर्वसित गावठाणात वाहतुक व वर्दळ 
वाढल्यामुळे खडीचे रस्ते जास्त काळ टिकाव धरु शकत नसून alegre क्षतिग्रस्त होत असतात 
त्याचप्रमाणे उघडया नाल्या असल्याने परिसरात दुर्गंधी व डासाचा प्रादुर्भाव निर्माण होऊन नागरीकांचे 
आरोग्य धोक्यात येत आहेत. सी सी रस्ते व बंदीस्त नाली बांधकाम व इतर या नागरी सुविधाकरीता मान्यता 
प्रापत नागरी सुविधा कामांच्या रकमेत बदल न करता सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यातबाबत 
विनंती केली आहे. त्यानूसार शासन निर्णय दि.१२/०५/२०२२ मध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करुन नरखेड 
तालुक्‍यातील पुनर्वसित गावांतील नमूद सी सी रस्ते व बंदीस्त नाली बांधकाम या नागरी सुविधा कामांच्या 
एकूण रु.१३,१४,८५,०००/- लक्ष (अक्षरी तेरा कोटी चौदा लक्ष पंच्याऐंशी हजार फक्त) इतक्या रक्कमेच्या 
अंदाजपत्रकास खालील अटींच्या अधीन राहून सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


(रुपये लाखात) 
अक्र | पूरबाधित गावाचे नाव नागरी सुविधा काम अंदाजपत्रकीय रक्‍कम 
Lae मौजे सायवाडा (अंबाडा) | सी सी रस्ता बांधकाम करणे ३९.८८ 
2. | मौजे सायवाडा (अंबाडा) | बंदीस्त नाली बांधकाम करणे २३.८१ 
३ | मौजे खारगड बंदीस्त नाली बांधकाम करणे २३.८१ 
४ | मौजे थडीपवनी सी सी रस्ते बांधकाम करणे ९७.२३ 
५ | मौजे थडीपवनी बंदीस्त नाली बांधकाम करणे ९८.१९ 
६ । मौजेखेडी(खरबडी) | बंदीस्त नाली बांधकाम करणे २३.८१ 
मौजे खरबडी बंदीस्त नाली बांधकाम करणे २३.८१ 
मौजे Fest बंदीस्त नाली बांधकाम करणे ३२.७३ 
९ | मौजे पेठमुक्तापूर बंदीस्त नाली बांधकाम करणे ९८.१९ 
।_१०_ | मौजेजलालखेडा _।|सीसी.रस्तेबांधकामकरणे | 8.88 


DNA निर्णय क्रमांकः एलएफडी २०२०/प्र.क्र.६३/र-१२ 


हि. मौजे जलालखेडा बंदीस्त नाली बांधकाम करणे ९८.१९ 
१२ । मौजे मदना बंदीस्त नाली बांधकाम करणे ७१.७१ 
१३ «| मौजे देवग्राम सी सी. रस्ते बांधकाम करणे ९७.२३ 
१४ | मौजे देवग्राम बंदीस्त नाली बांधकाम करणे ९८.१९ 
१५ | मौजे खैरगांव बंदीस्त नाली बांधकाम करणे ९८.१९ 
१६ | मौजे खैरगांव सी सी. रस्ते बांधकाम करणे ९७.२३ 
१७ | मौजे देवळी बंदीस्त नाली बांधकाम करणे ९८.१९ 
१८ | मौजे देवळी सी सी. रस्ते बांधकाम करणे ९७.२३ 

एकूण १३१४.८५ 

अटीव शर्ती -: 


१) नागरी सुविधा कामे करताना प्रस्तुत प्रस्तावित समाविष्ट असलेले गौण खनिज स्वामीत्वधनाची वसूली 
करण्याची जबाबदारी संबंधित कार्यान्वयीन यंत्रणेची राहील. 


२)शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्र. जीटीएन १०८३ /२१७/र-१२, दि.१०-०२-१९८३, शासन 
निर्णय क्र. आरसीपीए २००८/प्र.क्र.५५०/र-१, दि.१-०८-२००९ व शासन परिपत्रक क्र. आरपीए 
०१११/प्र.क्र.१८/र-१, दि.२८-०३-२०११ अन्वये पुनर्वसित/ विस्तारित गावठाणातील नागरी सुविधा 
पुरविण्यासाठी निर्धारित करण्यात आलेल्या भौतिक मानकांनुसार काम करुन घेण्याची जबाबदारी 
संबंधित कार्यकारी अभियंता यांची राहील. 


3) प्रस्तावाधीन नागरी सुविधा कामांवर होणारा खर्च मंजूर अंदाजपत्रकांतील रकमेपेक्षा अधिक होणार 
नाही तसेच सदर नागरी सुविधेचे काम पुर्ण होईपर्यंत त्या नागरी सुविधेचा खर्च वाढणार नाही, ही बाब 
लक्षात घेऊन नागरी सुविधेचे कामे तातडीने पूर्ण करण्याची संबंधित अधिक्षक अभियंता व कार्यकारी 
अभियंता यांनी योग्य ती दक्षता घ्यावी. 


४)प्रस्तावाधीन नागरी सुविधा कामांसाठीच्या अंदाजपत्रकांत दर्शविलेली कामनिहाय रक्कम तांत्रिक व 
प्रशासकीय मान्यतेतील अटींचे विहित कार्यपध्दतीनुसार पालन होईल, याची संबंधित कार्यान्वयन 
यंत्रणेच्या संबंधित मुख्य अभियंता, अधिक्षक अभियंता व संबधित कार्यकारी अभियंता यांनी दक्षता 
घ्यावी. 

५) संबंधित संबंधित मुख्य अभियंता, अधिक्षक अभियंता व संबधित कार्यकारी अभियंता यांनी प्रस्तावाधीन 
नागरी सुविधा सर्व दृष्टीने पूर्ण झाल्यावर व त्याप्रमाणे जिल्हाधिकारी, परभणी यांचेकडून प्रमाणपत्र 
घेतल्यानंतर संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडे / जिल्हा परिषदेकडे तात्काळ हस्तांतरणाची 
कार्यवाही करावी व तत्संबंधात जिल्हाधिकारी, अमरावती यांचेमार्फत अनुपालन अहवाल झासनाच्या 
पुनर्वसन विभागास सादर करावा. 

६)महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम विभाग कार्य नियमावलीतील प्रचलित नियमांनुसार सदर नागरी सुविधा 
कामांच्या अंदाजपत्रकांस संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणेच्या मुख्य अभियंता/कार्यकारी अभियंता यांनी 
तांत्रिक मान्यता प्रदान केलेली असावी. 

७प्रस्तावाधीन नागरी सुविधा कामे यापूर्वी अन्य कोणत्याही योजनेतून करण्यात आलेली नाहीत. अथवा 
सदरची कामे अन्य योजनेत समाविष्ट नाहीत, तसेच या कामांवर यापूर्वी खर्च करण्यात आलेला नाही, 
याबाबत संबंधित यंत्रणेने खात्री केलेली असावी. 

८) प्रस्तावाधीन नागरी सुविधा कामांचा उचित / उच्च दर्जा राखला जाईल, याची संबंधित मुख्य 
अभियंता / अधिक्षक अभियंता व संबंधित कार्यकारी अभियंता यांनी योग्य ती दक्षता घ्यावी. 

९) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम, जिल्हा परिषद, नागपूर यांनी प्रस्तुत प्रशासकीय मान्यता 

पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः VS VHS २०२०/प्र.क्र.६३/र-१२ 


आदेझांतील अटींची पूर्तता प्रचलित प्रक्रिया पूर्ण करुन प्रस्तावाधीन नागरी सुविधा कामांची निविदा 
प्रक्रिया तात्काळ सुरु करावीत. तसेच निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर निविदा प्राप्त कामांसाठीचे 
कार्यारंभ आदेश देऊन नागरी सुविधांची कामे तात्काळ सुरु करावीत 


२. उपरोक्त नागरी सुविधा कामावरील खर्च "मागणी क्रमांक सी-६, २२४५-नैसर्गिक आपत्तींच्या 
निवारणासाठी सहाय्य, ०२-पूर, चक्रीवादळे, इत्यादी, १०१, अनुग्रह सहाय्य (९२) राज्य आपत्ती प्रतिसाद 
निधीच्या मानकाव्यतिरिक्‍त खर्च, (९२)(०४) पुरामुळे बाधीत झालेल्या व्यक्तींच्या पुनर्वसनाकरिता रस्ते, पाणी 
पुरवठा, शाळा, चावडी, विद्युत पुरवठा, नागरी सुविधावरील खर्च (अनिवार्य) (दत्तमत) (२२४५ २२२९) ३१- 
सहायक अनुदाने (वेतनेतर)" या लेखाशिर्षाखाली उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या निधीमधून करण्यात 
येईल. 

३. संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणेच्या मुख्य अभियंता / अधिक्षक अभियंता व संबंधित कार्यकारी अभियंता, 
सार्वजनिक बांधकाम, जिल्हा परिषद, नागपूर यांनी नागरी सुविधा कामांचे कार्यारंभ आदेश द्यावेत. सदरची 
नागरी सुविधांची कामे निधी उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या आर्थिक वर्षात पूर्ण करण्याची जबाबदारी 
संबंधित मुख्य अभियंता / कार्यकारी अभियंता यांची राहील. सदरच्या सुविधा कामांसाठी वितरीत करण्यात 
आलेल्या निधी ज्या कामासाठी उपलब्ध करुन दिला जाईल त्याच कामासाठी त्याचा विनियोग करण्यात 
यावा, ही बाब काटेकोरपणे पाळावी. सदरच्या नागरी सुविधा कामांसाठी वितरीत करण्यात आलेल्या 
निधीच्या अनुषंगाने उपयोजन WATTS (Utilisation Certificates) प्राथम्याने सादर करावीत. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१०१६१५४२२७६३१९ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by CHULARAM RAMCHANDRA NIKHARE 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE AND 


C H U LA RA M FORESTS DEPARTMENT, 


2.5.4.20=888a9197d5a483 1c7e5ef0c4328259521 ba94feaafdffbadf35 


3be3592552a31, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

RAM C H A N D RA N | KH A RE serialNumber=E37 123E923CF43F99F06B54384FF491E5F703F14D65 
3B5A59D47EAB1F73E2597, cn=CHULARAM RAMCHANDRA NIKHARE 
Date: 2023.10.19 15:35:47 +05'30' 


(चु. रा. निखारे) 
कार्यासन अधिकारी, महसुल व वन विभाग 
प्रत, 
१. विभागीय आयुक्त, नागपूर विभाग, नागपूर. 
२. जिल्हाधिकारी, नागपूर 
३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई-१, नागपूर-२ (२ प्रतीत) 
४. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई-१, नागपूर-२ (२ प्रतीत) 
५. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नागपूर. 
६. अति.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नागपूर 
७. कार्यकारी अभियंता (बांध.), जिल्हा परिषद, नागपूर 
८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर 
९. वित्त विभाग, कार्यासन व्यय-९, अर्थसंकल्प-६, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१०. महसूल व वन विभाग, कक्ष अधिकारी म-११/ब-१/पीएसी, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
११. निवडनस्ती कार्यासन - र-१२, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


